4 


REr. 


RNINo . MAHBIL /064/13/ 1/ 2012 
www .dgps.maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ८ ] 


शनिवार , मार्च ३१, २०१८ / चैत्र १० , शके १९४० 


___ [ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


अध्यक्ष, प्रादेशिक नियोजन मंडळ , धुळे यांजकडून 


परिशिष्ट 


तालुका 


अ. क्र . 


विकास केंद्राचे नाव 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे 

कलम १६ (१) अन्वये. 


धुळे प्रदेशातील विकास केंद्रांचे प्रस्तावित 

जमीनवापर नकाशांचे प्रसिद्धीकरण 


नगाव बुद्रुक 
बिलाडी 


कुंडाणे प्र. वरखेडे 


वडजाई 


सावळदे 


रावेर 


लळींग 


वरखेडे 


अवधान 


क्रमांक प्रा. यो . धुळे / कलम १६ / प्रसिद्धीकरण/ सूचना/ अ. शा .म .क्र . 
१४/ २०१८. - धुळे प्रादेशिक योजनेस महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५ (१) अन्वये शासनाने अंतिम 
मंजुरी दिलेली आहे. त्यानुसार धुळे प्रादेशिक योजनेमध्ये एकूण २८ 
गावांचा विकास केंद्र ( Growth Centres ) म्हणून समावेश करण्यात 
आलेला होता. मात्र धुळे महानगरपालिकेच्या हद्दवाढीमुळे समाविष्ट गावे 
कमी झाली असून , आता धुळे परिसर क्षेत्र नकाशामध्ये १२ गावे व 
उर्वरित १२ गावे अशा एकूण २४ गावांचे प्रस्तावित जमीनवापर नकाशे 
तयार करण्यात आलेले असून , त्यास धुळे प्रादेशिक नियोजन मंडळाने 
दिनांक २८ मार्च २०१८ रोजीच्या मंडळाच्या सभेत ठराव क्रमांक ११ 
अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. आता सदर २४ गावांच्या विकास 
केंद्रांचे प्रस्तावित जमीनवापर नकाशे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगररचना अधिनियम , १९६६ च्या कलम १६ अन्वयेच्या तरतुदीनुसार 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. उक्त २४ गावांचा तपशील पुढीलप्रमाणे 
आहे. 


चितोड 


नकाणे 


भोकर 


सोनगीर 


कुसुंबा 


वि ( एच) १६ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च ३१, २०१८ / चैत्र १०, शके १९४० 


परिशिष्ट -- - चालू 


तालुका 


अ . क्र . 


विकास केंद्राचेनाव 


शिरपूर 


शिंदखेडा 

नरडाणा -पिंप्राड 
खर्दे बुद्रुक 
आमोदे 
करवंद 
शिंगावे 

मांडळ 
साक्री 

पिंपळनेर 
सामोडे 

दहिवेल 
उक्त २४ विकास केंद्रांचे प्रस्तावित जमीनवापर नकाशे नागरिकांचे 
अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कार्यालयीन कामाच्या दिवशी व कार्यालयीन 
वेळेत उपलब्ध आहेत . 
( १) जिल्हाधिकारी, धुळे 
( २) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे 

( ३) धुळे प्रादेशिक नियोजन मंडळाचेकार्यालय पत्ता. - धुळे प्रादेशिक 
नियोजन मंडळ , धुळे, नगर रचनाकार , धुळे यांचे कार्यालय , आशीर्वाद 
कॉम्प्लेक्स , दसरा मैदान , धुळे . 

प्रस्तावित जमीनवापर नकाशांसंबंधी खालील नमूद बाबी जनतेच्या 
विक्रीकरिता मंडळाच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत , उचित दरात 
उपलब्ध करून देण्यात येतील . 

( अ) धुळे परिसर क्षेत्र प्रस्तावित जमीनवापर नकाशा ( प्रमाण १: १० , ००० 
व १ : २० , ००० ) व उर्वरित विकास केंद्रे प्रस्तावित जमीनवापर नकाशा 
( प्रमाण १ : १० ,००० ) . 

( ब) अहवाल ज्यामध्ये प्रस्तावित जमीनवापर विषयक प्रस्तावांचा समावेश 
आहे. 

विकास केंद्रांच्या प्रस्तावित जमीनवापर नकाशांसंबंधी कोणाच्या काही 
सूचना किंवा हरकती असतील, तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ४ ( चार ) महिन्यांचे मुदतीत प्रादेशिक 
नियोजन मंडळाकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात . सदर सूचना व 
हरकतींचा प्रादेशिक नियोजन समिती योग्य तो विचार करून व सुनावणी 
देऊन, त्यावरील अहवाल प्रादेशिक नियोजन समिती, प्रादेशिक नियोजन 
मंडळामार्फत शासनास सादर करेल . 

डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 

अध्यक्ष, 
प्रादेशिक नियोजन मंडळ , धुळे 

तथा 
धुळे, २८ मार्च २०१८. 

जिल्हाधिकारी, धुळे. 


Publication under Section 16 (1 ) ofMaharashtra 

Regional and Town Planning Act, 1966 , for 
Proposed Land Use Plan for Growth Centres . 

Regional Plan of Dhule Region 
No . R. P. Dhule/ Section- 16/ Publication/ Notice/ 
D . O . L . No . 14 /2018 . – The Regional Plan of Dhule 
Region has been sanctioned by the Government 
under Section 15 ( 1) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 thereby including 28 
villages as Growth Centres. However due to 
increase in the limits of the Dhule Corporation 
instead of the said 28 villages, Proposed Land Use 
Plan for 12 villages in the Peripherial Plan and other 
12 villages has been prepared and it has been 
decided in the Regional Planning Board meeting 
held on 28th March 2018 vide Resolution No . 11 to 
publishthe said plan under Section 16 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

The details of the said 24 villages are as follow : 
Taluka Sr. No . Name of the 

Growth Centre 

2 
Dhule 

Nagaon Bk. 
Biladi 
Kundane Pra . Varkhede 
Vadjai 
Savalde 
Raver 
Laling 
Varkhede 
Avadhan 
Chitod 
Nakane 
Bhokar 
Songir 
Kusumba 

Ner 
Shindkhede 16 Nardana - Pimprad 
Shirpur 

Kharde bk. 
Amode 
Karvand 
Shingave 

Mandal 
Sakri 

Pimpalner 
Samode 
Dahivel 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च ३१, २०१८ / चैत्र १० , शके १९४० 
Copies of the said Proposed Land Use Plan for Any objections or suggestions stating reasons 
Growth Centres are available for inspection of the with respect to the Proposed Land Use Plan for 
public in the following Offices during Office hours . Growth Centresmay be sent in writing to the Board 
( 1) Collector, Dhule 

before the expiry of 4 months ( four months) from 

the date ofpublication of this Notice in Maharashtra 
(2 ) Chief Executive Officer, Zilla Parishad, Dhule . 

Government Gazette which will be considered by 
(3 ) Office of the Dhule Regional Planning Board, the Regional Planning Committees and giving 
Ashirwad Complex , Dashera Maidan , Malegaon 

hearing to the Applicant intends to be heard with 
Road , Opposite Water Tank , Dhule . 

such objections or suggestions by the Regional 
Following Particulars about Proposed Land Use Planning Committee before it submits its report to 
Plan for Growth Centres and Peripherial Area of the Government through Regional Planning Board . 
Dhule will be available for sale to the public at a 
reasonable price at the Board Office . 

Dr. DILIP PANDHARPATTE , 

Chairman , 
(a ) A Proposed Land Use Plan for Dhule 
PeripherialArea (Scale 1: 10 ,000 and 1:20 , 000 ) and 

Dhule Regional Planning Board , Dhule 
Proposed Land Use for remaining Growth Centers 

and 
( Scale 1 : 10 , 000 ). 

Collector, Dhule . 
(b ) Report including Proposed Land Use . 

Dhule , 28th March 2018 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


